महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील मुख्य 
अभियंता (स्था.) व कार्यकारी अभियंता (यां.) ही 
पदे जलसंपदा विभागातील अभियंत्यांमधून 
प्रतिनियुक्तीने भरणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः मजीप्रा-१११ ९/प्र.क्र.२१५/पापु-२३ 
सातवा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय इमारत संकुल, 
क्रॉफर्ड मार्केटजवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई Yoo ००१ 
तारीख: ११ ऑगस्ट, २०२१ 


वाचा - १) महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण पत्र क्र. मजीप्रा २०१९ (२८)/जल.वि/अअ-काअ 
(या)/प्रतिनी/आस्था-१ दि. ०९.११.२०१९ 
२) महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण पत्र क्र. मजीप्रा/२०१९(३४)/मु.पदो/आ-१ दि.०१/०२/२०२१ 
३) जलसंपदा विभाग पत्र क्र. संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.५०२/२०१९/आ.(वर्ग-१) दि.१२/०२/२०२१ 
४ जलसंपदा विभाग पत्र क्र. प्रतिनि १४२१/(प्र.क्र.११३/२०२१)/ आ.(वर्ग-१) दि.५/०५/२०२१ 


शासन Sear - 


०१. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामध्ये मुख्य अभियंता (स्थापत्य) व कार्यकारी अभियंता (यांत्रिकी ) 
संवर्गाची पदे मोठ्या प्रमाणावर रिक्‍त असल्यामुळे व या पदावरील पदोन्नतीसाठी प्राधिकरणामध्ये पात्र 
अधिकारी उपलब्ध नसल्याने ही पदे जलसंपदा विभागाकडील अधिका-या मार्फत प्रतिनियुक्तीने 
भरण्याची विनंती महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने संदर्भाधीन (१) व (२) च्या पत्रान्वये केली आहे. 
त्यानुषंगाने जलसंपदा विभागातीळ अधिका-यांना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामध्ये प्रतिनियुक्तीने 
नियुक्‍ती देण्याचा प्रस्ताव त्या विभागाने संदर्भाधीन (३) व (४) च्या पत्रान्वये या विभागाकडे सादर केला 
आहे. 

०२. जलसंपदा विभागातील खालील अधिका-यांना पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या 
अखत्यारितील महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामध्ये एक वर्षाच्या कालावधीसाठी प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती 
देण्यात येत आहे. 


शासन आदेशा क्रमांकः मजीप्रा-१११९/प्र.क्र.२१५/पापु-२३ 


अ.क्र. | अधिका-याचे नाव पदनाम प्राधिकरणामध्ये द्यावयाची पदस्थापना 

१ श्री. अशोक पा. आव्हाड मुख्य अभियंता (स्था.) मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन 
प्राधिकरण, नाशिक 

२ श्री. जयंत विष्णू खाडे उपअधिक्षक अभियंता (यां.) | कार्यकारी अभियंता (यां.), महाराष्ट्र 
जीवन प्राधिकरण मंडळ, सांगली 

३ श्री. नितीन पांडुरंग खडसे कार्यकारी अभियंता (यां) | कार्यकारी अभियंता (यां.), महाराष्ट्र 
जीवन प्राधिकरण मंडळ, चंद्रपूर 

०३. या अधिका-यांच्या प्रतिनियुक्‍तीच्या अटी व शर्ती सोबतच्या परिशिष्टाप्रमाणे असतील. 

०४. जलसंपदा विभागाने वाचा येथील अ.क्र. २ व ३ येथील पत्रान्वये प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती देण्यास 


सहमती दर्शवली असल्याने उपरोक्त अभियंत्यांना प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर नियुक्‍ती स्वीकारण्यासाठी 


जलसंपदा विभागाने त्वरित कार्यमुक्त करावे. 
सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधीकरण यांनी उपरोक्‍त अभियंत्यांना दर्शविलेल्या 


०५. 


प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजु करून घ्यावे व रुजु अहवाल पाणी पुरवठा व 
स्वच्छता विभागास तसेच जलसंपदा विभागास पाठवावा. 
सदर शासन Bes महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०८१११५५३२२२२२८ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


१) श्री. अशोक पा. आव्हाड, मुख्य अभियंता (स्था.) 
२) श्री. जयंत विष्णू खाडे, उपअधिक्षक अभियंता (यां.) 


३) श्री. नितीन पांडुरंग खडसे, कार्यकारी अभियंता (यां.) 


Ganesh 
Nivrutti 
Pawar 


Digitally signed by Ganesh Nivrutti 
Pawar 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=Water Supply And 
Sanitation Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=805bdef8ce1424c02121cecedd 
20e917ffalef512d7e8fa2e49d93adbb5a 
6352, 
serialNumber=1325a2533f628572438b 
5fb711¢805de49788678b9701 S5bb0cac9 
90e3b375423, cn=Ganesh Nivrutti 
Pawar 

Date: 2021.08.11 16:36:14 +05'30" 


(गणेशा पवार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः मजीप्रा-१११९/प्र.क्र.२१५/पापु-२३ 


प्रत माहितीस्तव, 
१) मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा. राज्यमंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) अप्पर मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, 


मंत्रालय, मुंबई 
४) अप्पर मुख्य सचिव, जलसंपदा विभाग यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 


Wd 


१) सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 


२) सहसचिव/उपसचिव (सर्व), पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग 
3) मुख्य अभियंता तथा विशेष कार्य अधिकारी, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


४) मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (सर्व) 


५) अधिक्षक अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (सर्व) 


६) कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (सर्वी 


७) कार्यकारी अभियंता (ग्रापापु), जिल्हा परिषद (सर्व) 
८) कक्ष अधिकारी/अवर सचिव (सर्व), पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


९) निवडनस्ती, पापु-२३ 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन आदेशा क्रमांकः मजीप्रा-१११९/प्र.क्र.२१५/पापु-२३ 


परिशिष्ट 
शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग,क्रमांक- मजीप्रा-१११९/प्र.क्र.२१५/पापु-२२३ 
दिनांक - ११ ऑगस्ट, २०२१ सोबतचे सहपत्र, 
प्रतिनियुक्‍तीच्या अटी व शर्ती : 

१. प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी : - संबंधित अधिकारी ज्या तारखेला शासकीय सेवेच्या पदाचा कार्यमार सुपूर्द 
करतील त्या तारखेपासून स्वीयेतर सेवा प्रारंभ होईल आणि ज्या तारखेला आपल्या शासकीय पदाचा 
कार्यभार पुन्हा स्विकारतील त्या तारखेला समाप्त होईल, परंतु, 

( एक ) जर अधिकाऱ्याची सेवा लोकसेवेच्या feed शासनाळा आवश्‍यक वाटली तर त्याचा 
प्रतिनियुक्‍तीचा कालावधी संपण्यापूर्वी कोणत्याही वेळी त्यांना परत बोलावून घेण्याचा अधिकार शासन 
राखून ठेवील. 

( दोन ) जर अधिकाऱ्याची सेवा स्वीयेतर Pale sass वाटली नाही तर त्याला मूळ 
विमागाकडे परत पाठविण्याची मुभा स्वीयेतर नियोक्त्याला राहील. मात्र त्याप्रमाणे परत पाठविण्यापूर्वी 
स्वीयेतर नियोक्त्याने शासनाला ३ महिन्यांची नोटीस दिली पाहिजे. 

(तीन ) संबंधित अधिकाऱ्याने मूळ विभागाकडे परत जाण्याचा आपला BEAT srs अशी कमीत कमी ३ 
महिन्यांची लेखी नोटीस शासनाला दिल्यानंतर त्यांना मूळ विभागाकडे परत घेण्याची मुभा राहील. 

२. वेतन : - संबंधित अधिकाऱ्यांनी स्वीयेतर सेवेत असतांना सर्वसाधारण नियमानुसार प्रतिनियुक्‍तीच्या 
पदाचे वेतन निश्चित करुन घ्यावे किंवा जर त्यांची स्वीयेतर सेवेत प्रतिनियुक्ती झाली नसती तर त्यांच्या 
प्रतिनियुक्‍तीच्या लगतपूर्वी जे पद धारण केले होते त्या पदाकरीता विहित केलेल्या वेतनश्रेणीमध्ये मूळ 
विभागामध्ये जे वेतन घेतले असते ते वेतन अधिक प्रतिनियुक्ती भत्ता अनुज्ञेय राहील. 

३. महागाई भत्ता : - संबंधित अधिकारी राज्य शासनाकडे आपले वेतनमान कायम ठेवतील किंवा स्वीयेतर 
सेवेतील पदांना संलग्न असणाऱ्या वेतनमानात वेतन घेतील, त्याप्रमाणे त्यांना राज्य शासनाकडे किंवा 
स्वीयेतर नियोक्त्याकडे नियमानुसार अनुज्ञेय असलेला महागाई भत्ता मिळण्यास हक्क असेल, 

४. घरभाडे भत्ता / स्थानिक पूरक भत्ता : - संबंधित अधिकाऱ्यांना राज्य शासनाच्या नियमानुसार वेळोवेळी 
अनुज्ञेय असेल त्याप्रमाणे घरभाडे भत्ता, स्थानिक पुरक भत्ता घेण्याचा हक्क असेल पण स्वीयेतर 
नियोक्ता स्वेच्छा निर्णयानुसार स्वीयेतर सेवेच्या नियमान्वये हे भत्ते मंजूर करु शकेल. 

५. पदग्रहण अवधी वेतन व बदली प्रवास भत्ता : - स्वीयेतर सेवेत बदली झाल्यानंतर आणि तेथून परत 
आल्यानंतर अज्ञा दोन्ही वेळच्या पदग्रहण अवधीमध्ये त्यांचे वेतन व प्रवासभत्ता राज्य शासनाच्या 
संबंधित नियमानुसार स्वीयेतर नियोक्त्यांकडून देण्यात येतील, 

६. प्रतिनियुक्‍तीच्या कालावधीत कर्तव्यार्थ केलेल्या प्रवासाकरिता प्रवासभत्ता : - अधिकारी स्वीयेतर सेवेत 
रुजू झाल्यानंतर कराव्या लागणाऱ्या प्रवासाकरिता राज्य शासनाच्या संबंधित नियमान्वये किंवा 
स्वीयेतर नियोक्त्याच्या नियमान्वये प्रवासभत्ता आणि दैनिक भत्ता मिळण्याचा हक्क असेल. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन आदेशा क्रमांकः मजीप्रा-१११९/प्र.क्र.२१५/पापु-२३ 


७. रजा :- अश्ा बदलीपूर्वी संबंधित अधिकाऱ्यांना लागू असलेले रजेचे नियम बदलीनंतरही त्यांना लागू 
राहतील. महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १९८१ च्या नियम १८ (२) मध्ये दिलेल्या कार्यपध्दतीचा 
काटेकोरपणे अवलंब करण्यात यावा. स्वीयेतर सेवेतून मुक्‍त झाल्यानंतर त्यांना परस्पर रजेवर 
जाण्यास स्वीयेतर Paar परवानगी देता कामा नये; म्हणजेच प्रथम त्यांना शासकीय सेवेत रुजू 
होऊन मूळ विभागातील सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून नेहमीच्या पध्दतीने त्यांनी आपली रजा मंजूर करुन 
घेतली पाहिजे. 

८. स्वीयेतर सेवेच्या दरम्यान किंवा अखेरीस घेतलेल्या रजेच्या कालावधीबद्दल द्यावयाच्या कोणत्याही पूरक 
भत्त्यांच्या संबंधातील संपूर्ण खर्च स्वीयेतर नियोक्त्याळा सोसावा लागेल. 

९. विकलांगता रजेबद्दल रजा वेतन : - स्वीयेतर सेवेत किंवा अशा सेवेमुळे आलेल्या विकलांगतेबद्दल मंजूर 
करता येईल अशा रजेच्या संबंधात, अशी विकलांगता स्यीयेतर सेवा संपल्यानंतर उघडकीस आली 
तरीसुद्धा रजा घेतन देण्यास स्थीयेतर नियोक्ता जबाबदार असेल. अशा रजा वेतनाचा खर्च स्वीयेतर 
नियोक्त्याकडून वसूल करण्यात येईल. 

१०. रजा मुदती प्रवास सवलत : - या विषयावरील राज्य शासनाच्या संबंधित नियमान्वये शासकीय कर्मचा 
याला रजा मुदती प्रवास सवलत मिळण्याचा हक्क असेल, या संबंधातील खर्च स्वीयेतर नियोक्‍त्याला 
सोसावा लागेल. 

११.वैद्यकीय सवलती : - शासकीय कर्मचाऱ्यास महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वैद्यकीय उपचार ) नियम १९६१ 
अनुसार अनुज्ञेय असणाऱ्या वैद्यकीय सुविधा मिळण्याचा हक्क असेल आणि त्यावरील खर्च स्वीयेतर 
नियोक्त्याला सोसावा लागेल, 

१२. सर्वसाधारण भविष्यनिर्वाह निधीची वर्गणी : - शासकीय कर्मचारी विहित नियमानुसार भविष्य निर्वाह 
निधीचा वर्गणीदार असेल त्याच निधीला वर्गणी देणे पुढे चाळू ठेवील, 

१३. विभागीय चौकशी : - जर शासकीय कर्मचाऱ्याविरुध्द विभागीय चौकशी सुरु करावयाची असेल तर 
त्याला त्याच्या मूळ विभागाकडे पाठविण्यात येईल. शासन त्याला निर्वाह भत्ता देईल, पण तो स्वीयेतर 
नियोक्त्याकडून वसुल करण्यात येईल. 

१४. गट विमा योजना लागू करणे : - स्वीयेतर Paracas संबंधित अधिकाऱ्याकडून राज्य शासकीय गट 
विमा योजना अंतर्गत आवश्‍यक अशी वसुली दरमहा करावी व ती " ८११ विमा आणि निवृत्ती वेतन 
निधी, इतर विमा आणि निवृत्तीवेतन निधी, राज्य शासकीय गट विमा योजना” या लेखाशीर्षाखाली 
भरावी. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


